RNI No . MAHBIL/ 2009 / 31748 
Reg . No. MCS / 174 / 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक २१( २) ] 


बुधवार , मार्च २९, २०१७/ चैत्र ८, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये २६. ०० 


असाधारण क्रमांक २८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


महा 


यता 


ग्रामपच 


- 


८ 


करण्यात 


नगरविकास विभाग 
४ था माळा, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग , 
__ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ मार्च २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक एमयुएम -२०१५ /प्र.क्र .३७८ / नवि -१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५, ( १९६५ चा महा . 
चाळीस ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) याच्या कलम ३ चे पोट - कलम (३) अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण , मध्य उप विभाग, भाग एक - अ , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या उद्घोषणा नगरविकास विभाग क्रमांक एमयुएम - २०१५ / 
प्र .क्र. ३७८ / नवि -१७, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाने औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री नगरपंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये उद्घोषणे सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीत “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली क्षेत्रे समाविष्ट करता यावेम्हणून फेरफार करण्याचा आपला इरादा जाहीर केलेला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त उद्घोषणेतील नमूद केलेल्या कालावधीत प्राप्त झालेल्या हरकती/ सूचना यांचा विचार केला आहे ; 

ज्याअर्थी, भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ थ मधील उप विधी २ मध्ये नमूद केल्यानुसार अनुसूची “ अ ” मध्ये समाविष्ट क्षेत्र फुलंब्री, जि . औरंगाबाद 
नगरपंचायतीत समाविष्ट करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने विचारविनिमय केलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ६) च्या पोट- कलम (१) च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व त्याद्वारे प्राप्त 
झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री नगरपंचायतीच्या हद्दीमध्ये यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली क्षेत्रे समाविष्ट करता यावीत म्हणून त्यामध्ये फेरफार करीत आहे आणि अशा रितीने फेरफार केलेल्या फुलंब्री नगरपंचायत क्षेत्राच्या 
सुधारित सीमा या सोबत जोडलेल्या “ ब ” मध्ये दर्शविल्यानुसार असतील असे जाहीर करीत आहे . 


( १ ) 


भाग एक - अ ( म. उ.वि . ) - २८ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मार्च २९, २०१७/ चैत्र ८ , शके १९३९ 


अनुसूची " अ " 


फुलंब्री जिल्हा औरंगाबाद नगरपंचायतीच्या हद्दीत समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्राचे वर्णन . 

नगरपंचायत फुलंब्रीच्या मूळ हद्दीत समाविष्ट असलेले संपूर्ण गट नंबर तसेच मौ . पानवाडी महसूल हद्दीत असलेले खालील सर्वे गट नंबर फुलंब्री नगर 
पंचायत मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत . 


गट नं . १०१ ते १३८ , १३९ / १, १३९ / २, १४० ते १५७, १६६ ते १६८ , २६० ते २६३ , २९४ ते ३२२ , ३२४ ते ३३४ , ३३५ / १, ३३५ / २, ३३६ ते ३६५ , 
३९० ते ४२५ एकूण १७३ गट नंबर . 


अनुसूची “ ब ” 
नगरपंचायत फुलंब्रीच्या हद्दीमध्ये अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे क्षेत्राचा समावेश केल्यानंतरच्या सुधारित चतुःसीमा . 
उत्तर . - मौजे म्हसला, मौजे कान्होरी व मौजे लहाणेची वाडी या गावांची हद्द . 

पूर्व. - मौजे दरेगाव दरी व मौजे डोंगरगाव कवाड या गावांची हद्द. 
दक्षिण . - अनुसूची अ मध्ये नमूद पानवाडी गावाचा भाग वगळून पानवाडी गावाचा उर्वरित भाग व मौजेबिल्डा या गावांची हद्द. 
पश्चिम . - मौजे रेलगाव व मौजे वारेगांव या गावाची हद्द . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज. ना. पाटील , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मार्च २९ , २०१७/ चैत्र ८ , शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4 th Floor , Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th March 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP ACT, 1965 . 


re 


ernn 


No. MUM - 2015/CR -378 /UD- 17 . — Whereas, by the Government Proclamation , Urban 
Development Department, No. MUM -2015 / CR -378 /UD - 17 , dated the 26th November 2015 
published in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary ,Central Sub - Division , Part 
1A , dated the 26th November 2015 , issued in pursuance of the provision of sub -section ( 3) of 
section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 (Mah . XL of 1965), (hereinafter referred to as “ the said Act”), the Government of 
Maharashtra had announced its intention to alter the limits of the Fulambri Nagar Panchayat in 
District Aurangabad , so as to include therein the local areas specified in Schedule “ A ” appended 
to the said Proclamation ; 


inou 


And whereas, the Government has considered the objections pursuant to the said 
Proclamation received within the period specified therein ; 


And whereas , having regards to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , it is considered expedient to alter the limits of the Fulambri Nagar 
Panchayat in District Aurangabad , so as to include therein the areas specified in Schedule “ A ” 
appended hereto . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 
6 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby , after consulting the Fulambri Nagar Panchayat concerned and The local authorities , 
alters the limits of Fulambri Nagar Panchayat in District Aurangabad, so as to include therein 
the areas specified in the said Schedule “ A ” appended hereto and declares that the revised 
boundaries of the Fulambri Nagar Panchayat in District Aurangabad so altered shall be such as 
shown in the Schedule “ B ” appended hereto . 


Schedule “ A ” 


Description of the area to be included in the limits of the Municipal area of Fulambri Nagar 
Panchayats . 


All gut numbers of Fulambri Nagar Panchayats and the following gut number which are 
included in mouje Panwadi revenue village . 


Gut No. 101 to 138 , 139 /1 , 139 /2 , 140 to 157 , 166 to 168 , 260 to 263, 294 to 322 , 324 to 334 , 335 / 
1, 335/2 , 336 to 365, 390 to 425 total 173 gut numbers. 


is . 


ATT 10 – 37 ( .3 . .) — 26 - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मार्च २९, २०१७/ चैत्र ८ , शके १९३९ 


Schedule “ B ” 


Revised boundaries of the Nagar Panchayat area of Fulambri Nagar Panchayat area after 
the inclusion of the area specified in Schedule “ A ” . 

North . — Mouje Mhasala Village, Mouje Kanhori Village , Mouje Lahanechi Wadi village . 
East. — Mouje Daregaon Dari Village and Mouje Dongargaon Kawad Village . 
South . — Remaining Part of Panwadi Village and Mouje Bilda Village . 


West. — Mouje Railgaon Village and Mouje Waregaon Village . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J . N . PATIL , 


Joint Secretary to the Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, मार्च २९, २०१७/ चैत्र ८ , शके १९३९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ दिनांक २९ मार्च २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 


क्रमांक झेडपीबी. २०१६ / प्र .क्र . १८ / १ / पं. रा - ५ . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . पाच ) यांचे कलम ४ 
चे पोट- कलम (१) यासह २५४ चे पोट-कलम (१) चा खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ 
करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन 
क्रमांक समाविष्ट असलेली स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ ( ६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून औरंगाबाद जिल्ह्यातून वगळीत आहे : 


अनुसूची 


अ . क्र . 


जिल्हा 


गट 


निवडणूक विभाग 


स्थानिक क्षेत्र 


वगळण्याचा दिनांक . 


( २ ) 


( ४ ) 


औरंगाबाद 


फुलंब्री 


फुलंब्री 


२९ मार्च २०१७ 


मौ . पानवाडी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील गट क्र .१०१ 
ते १३८, १३९ /१, १३९ /२,१४० ते १५७,१६६ ते 
१६८ , २६० ते २६३, २९४ ते ३२२, ३२४ ते 
३३४ ,३३५ / १,३३५ / २,३३६ ते ३६५, ३९० ते 
४२५ एकूण १७३ गट नंबर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर, 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म . उ.वि .) - २८ - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, मार्च २९, २०१७/ चैत्र ८ , शके १९३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001, dated the 29th March 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB - 2016 /CR - 18 / 1/ PR -5 . — In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section 
( 1) of section 254 read with sub - section ( 1) of section 4 of the Maharashtra ZillaParishads and 
Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf, 
the Government of Maharashtra hereby excludes from the Aurangabad District , the local area 
specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the date mentioned in 
column (6 ) thereof. 


Schedule 


Sr.No. 


District 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


1. 


Aurangabad 


Block Electoral 

Local area 

Date of 
Divisions 

exclusion 
(4 ) (5 ) 

(6 ) 
Fulambri Fulambri Mouje Panwadi revenue village 29th March 

Gat No . 101 to 138 , 139 / 1 , 139 /2 , 2017 . 
140 to 157, 166 to 168 , 260 to 
263, 294 to 322 , 324 to 334 , 
335 /1 , 335 /2 ,336 to 365 , 390 to 
425 total 173 Gat numbers . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मार्च २९ , २०१७/ चैत्र ८ , शके १९३९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २९ मार्च २०१७ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 


क्रमांक झेडपीबी . २०१६ / प्र. क्र . १८ / २ / पं . रा - ५ . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . 
पाच ) यांच्या कलम ५ यासह कलम २५६ चे पोट - कलम (१ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन 
क्रमांकांचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र , स्तंभ क्रमांक ( ६) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक २९ मार्च २०१७ पासून औरंगाबाद जिल्ह्याच्या फुलंब्री 
गटातून वगळीत आहे आणि त्या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक पीएसई-१०९६ / प्र.क्र .११४ / ०५ ,दिनांक १९ सप्टेंबर 
१९९६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. 


उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये, औरंगाबाद जिल्ह्याशी संबंधित नोंद १४ मध्ये फुलंब्री तालुक्याशी संबंधित स्तंभ ( ३) मध्ये नोंदीसमोर स्तंभ ( ४ ) मध्ये 
" फुलंब्री ” या शब्दाऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


“ फुलंब्री गट खालील स्थानिक क्षेत्र वगळून 


मौ . पानवाडी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील गट क्र . १०१ ते १३८ , १३९ / १, १३९ / २, १४० ते १५७, १६६ ते १६८ , २६० ते २६३, २९४ ते ३२२, ३२४ ते 
३३४ , ३३५ / १, ३३५ / २, ३३६ ते ३६५ , ३९० ते ४२५ . एकूण १७३ गट नंबर . " 


अनुसूची 


अ . क्र . 


जिल्हा 


गट 


निर्वाचक गण 


स्थानिक क्षेत्र /तालुका 


वगळण्याचा दिनांक 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


औरंगाबाद 


फुलंब्री 


फुलंब्री 


२९ मार्च २०१७ 


मौ . पानवाडी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील गट क्र . १०१ 
ते १३८ , १३९ / १, १३९ / २,१४० ते १५७, १६६ ते 
१६८ , २६० ते २६३, २९४ ते ३२२, ३२४ ते 
३३४, ३३५ / १, ३३५ / २, ३३६ ते ३६५ , ३९० ते 
४२५ एकूण १७३ गट नंबर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मार्च २९, २०१७/ चैत्र ८ , शके १९३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, Dated the 29th March 2017 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2016 /CR - 18 /2 /PR .5 .- In exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub -section 
( 1) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis 
Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby excludes from the Fulambri Block of Aurangabad District, the local areas 
specified in column ( 5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the 29 day of March 
2017 ; and for that purpose amends the Government Notification , Rural Development and Water 
Conservation Department, No. PSE - 1096 /CR - 114 /05 , dated the 19th September 1996 as follows, 
namely . 

In the Schedule appended to the said notification , in entry 14 relating to Aurangabad 
District, against entry in column ( 3 ) relating to Fulambri Taluka , in column ( 4 ), for the words 
" Fulambri Block ” the following shall be substituted , namely : 

“ Fulambri Block excluding the following local areas : 

Mouje Panwadi revenue village Gat No. 101 to 138 , 139/ 1 , 139 / 2 , 140 to 157 , 166 to 168, 260 
to 263, 294 to 322 ,324 to 334 ,335 / 1, 335 /2 , 336 to 365, 390 to 425 total 173 Gat numbers.” . 

Schedule 


Sr.No. 


District 


Block 


Local area 


Electoral 
Colleges 

( 4 ) 


Date of 
exclusion 

(6 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


(1) 
1. 


(2) 
Aurangabad 


Fulambri Fulambri Mouje Panwadi revenue village 29th March 

Gat No. 101 to 138 , 139 / 1 , 139/ 2 , 2017 
140 to 157 , 166 to 168 , 260 to 
263, 294 to 322 , 324 to 334 , 
335 / 1 , 335 /2 , 336 to 365 , 390 to 
425 total 173 Gat numbers. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मार्च २९ , २०१७/ चैत्र ८ , शके १९३९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ दिनांक २९ मार्च २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम. 


चा 


क्रमांक झेडपीबी. २०१६ / प्र .क्र .१८ / ३ / पं. रा. ५ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , ( १९५९ चा महा. तीन ) यांचे कलम ४ चे पोट - कलम ( २ ) चा खंड 
( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून व भारतीय 
संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( छ) व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार व संविधानाच्या भाग- IXच्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती 
जिल्हा परिषद, औरंगाबाद, ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा, पानवाडी यांचेशी विचारविनिमय करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ 
( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पानेवाडी या महसुली गावाच्या समोरील स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून गावाचा भाग म्हणून राहणार नाही असे जाहीर करीत आहे . 


वाय 


नाव 


अनुसूची 


अ . क्र . 


गावे 


स्थानिक क्षेत्र 


गाव म्हणून संपुष्टात 
आल्याचा दिनांक 


( ४ ) 


पानेवाडी 


२९ मार्च २०१७ . 


मौ . पानवाडी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील गट क्र .१०१ 
ते १३८,१३९/१,१३९ / २,१४० ते १५७,१६६ ते 
१६८, २६० ते २६३, २९४ ते ३२२,३२४ ते 
३३४, ३३५ / १, ३३५ / २, ३३६ ते ३६५, ३९० ते 
४२५ एकूण १७३ गट नंबर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मार्च २९, २०१७/ चैत्र ८ , शके १९३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER 


CONSERVATION DEPARTMENT 
BandhakamBhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001. Dated the, 29th March 2017. 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT. 

No. ZPB . 2016 /CR - 18 / 3 /PR .5 . — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub - section 
( 2 ) of section 4 of the Maharashtra Village Panchyats Act ( III of 1959), read with clause (g ) of 
article 243 of the Constitution of India , and of all other powers enabling it in this behalf , and in 
partial modification of all earlier notifications issued in that behalf , and after consultation with 
the Standing Committee of the Aurangabad ZillaParishad , Gramsabha and Village Panchayat 
of Panwadi, in Aurangabad District , the Government of Maharashtra , hereby declares that the 
local areas specified in column ( 3 ) of the Schedule appended hereto , comprising the revenue 
village as specified in column ( 2 ) thereof, shall cease to be the village for the purposes of Part IX 
of the Constitution , with effect from the date shown in column ( 4 ) thereof. 


SCHEDULE 


Sr.No 


Revenue 


Local area 

Village 


Date of 
Cessation 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Panewadi 


Mouje Panwadi revenue village 29th March 
Gat No. 101 to 138 , 139 / 1 , 139 / 2 , 2017 . 
140 to 157 , 166 to 168 , 260 to 
263, 294 to 322 , 324 to 334 , 
335 / 1 , 335 /2 , 336 to 365 , 390 to 
425 total 173 gat numbers . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


